जागतिक बँक अर्थसहाय्यित (Strengthening 
Teaching-Learning करात Results for 
States (STARS) या योजनेसाठी सर्वसाधारण 
घटकाचा (GEN.) तिसरा हफ्ता म्हणून केंद्र 
हिस्सा रु.५२,५१,५३,०००/- व राज्य हिस्सा 


रु.३५,०१,०२,०००/- असा एकूण 
रू.८७,५२,५५,०००/- इतका निधी वितरीत 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : पूरक-२०२३/प्र.क्र.५१/एसडी-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चोक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ११ मार्च, २०२४ 


वाचा:- 


१) वित्त विभागाचे क्र.अर्थसं-२०२३/प्र..क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३, दि.०८.१२.२०२३ व 
दि.०५.०२.२०२४ रोजीचे परिपत्रक. 

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.संकोर्ण-२०२३/प्र.क्र.१२/एसडी-६, दि.१८.०८.२०२३ 

३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१२/एसडी-६, दि.३०.१०.२०२३ 

४) केंद्र शासनाचे निधी वितरण आदेश FH.No.82-24/2ORB-IS.&(Gen), दि.०२.०२.२०२४ 

५) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र क्र.मप्राशिप/सशि/३1त 1151. 


/STARS/Rec, Non Rec/(GEN,SC,ST) निधी मागणी/२०२३-२४/३८५, दि.०५.०२.२०२४ 


प्रस्तावना :- 
जागतिक बँकेव्दारे अर्थसहाय्य केल्या जाणा-या राज्यातील शिक्षण पध्दतीतील अध्यापन, अध्ययन व 


परिणाम याचे बळकटीकरण (Strengthening Teaching Learning and Results for States) या 
प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रासह एकूण सहा राज्यांची (हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र ओडीसा, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि 
केरळ) Performance Grading Index मधील कामगिरीच्या आधारे निवड करण्यात आली आहे. सदर 
कार्यक्रम माहे मार्च, २०२१ पासून सुरु झाला आहे. या योजनेसाठी आतापर्यंत अनुसूचित जाती उपयोजना व 
अनुसूचित जमाती उपयोजना या घटकांसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष विहित करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे या 


घटकांसाठीचा खर्च सर्वसाधारण घटकांसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात येत होता. 


पृष्ठ ६ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांक: पूरक-२०२३/प्र.क्र.५१/एसडी-६ 

सन २०२३-२४ मध्ये आतापर्यंत या योजनेचे दोन हफ्ते वितरीत करण्यात आले असून दोन्ही वेळा 
अनुसूचित जाती ब अनुसूचित जमाती उपयोजना घटकांसाठीचा निधी सर्वसाधारण घटकांसाठीच्या 
लेखाशीर्षाखालील तरतुदीतूनच वितरीत करण्यात आला आहे. तथापि, आता अनुसूचित जाती ब अनुसूचित 
जमाती उपयोजना घटकांसाठी केंद्र ब राज्य हिस्स्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्षे प्राप्त झाली असल्याने योजनेचा 
तिसऱ्या हफ्त्याचा निधी त्या त्या घटकासाठी विहित करण्यात आलेल्या लेखाशीर्षाखालील तरतुदीतून वितरीत 


करण्यात आला आहे. 


२. केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.४ येथील दि.०२.०२.२०२४ रोजीच्या निधी वितरण आदेशान्वये सन २०२३- 
२४ या वर्षासाठी या योजनेच्या सर्वसाधारण घटकाचा तिसरा हफ्ता म्हणून केंद्र हिस्स्याचा निधी उपलब्ध करुन 
दिला आहे. त्यानूसार सदर केंद्र हिस्स्याचा निधी ब त्यास समरूप राज्य शासनाचा निधी वितरीत 


करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.५ अन्वये शासनास सादर करण्यात आला आहे. 


३. त्यानुषंगाने निधी उपलब्ध करून देण्यास वित्त विभागास प्रस्ताव सादर केला असता केंद्र हिस्सा 
(२२०२ जे ०२७) या लेखाशीर्षाखाली रु.५२,५१,५३,०००/- इतका निधी व राज्य हिस्सा (२२०२ जे ०१८) या 
लेखाशीर्षाखाली रु.३५,०१,०२,०००/- इतका निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी 
उपलब्ध करून दिला आहे. सदर निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांना 


वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

जागतिक बँकेद्वारे अर्थसहाय्यित राज्यातील शिक्षण पध्दतीतील अध्यापन, अध्ययन व परिणाम यांचे 
बळकटीकरण (Strengthening Teaching Learning and Results for States) (STARS) या प्रकल्पाच्या 
अंमलबजावणीकरिता केंद्र शासनाने सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता सर्वसाधारण घटकाकरीता तिसरा 
हफ्ता म्हणून उपलब्ध करून दिलेला केंद्र हिस्स्याचा रु.५२,५१,५३,०००/- इतका निधी व त्यास समरुप राज्य 
हिस्स्याचा रु.३५,०१,०२,०००/- इतका निधी असा एकूण रु.८७,५२,५५,०००/- इतका निधी राज्य प्रकल्प 
संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई यांना खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


पृष्ठपैकी२ 


हिस्सा 


शासन निर्णय क्रमांक: पूरक-२०२३/प्र.क्र.५१/एसडी-६ 


al 


सन 
२०२३-२४ मूळ 
अर्थसंकल्पित 
निधी 


पूरक मागणीद्वार 


अर्थसंकल्पित 
निधी 


एकूण 


अर्थसंकल्पित निधी 
सन २०२३-२8 


(रक्‍कम रुपये) 


यापूर्वी वितरी 


केलेला निधी 


वितरीत करण्यात 
येत असलेला 
निधी 


२ 


३ 


v 


& 


& 


1. ७ | 


मागणी क्रमांक 
ई-०२, २२०२, 
सर्वसाधारण 
शिक्षण, 

०१ प्राथमिक 
शिक्षण, 
१०६, शिक्षण 
आणि इतर सेवा 
(००)(०४) 
(STARS) 
(केंद्र हिस्सा 
६०%) 
(कार्यक्रम) 
(२२०२ जे ०२७) 
३९-सहायक 
अनुदाने 
(वेतनेतर) 


C\9,00,00,000 


१६१,२२,७६,००० 


२४८,२२,७६,००० 


८७,००,००,००० 


५२,५१,५३,००० 


राज्य 
हिस्सा 
Yo 


टक्के 


मागणी क्रमांक 
ई-०२, २२०२, 
सर्वसाधारण 
शिक्षण, ०१ 
प्राथमिक शिक्षण, 
१०६, शिक्षण 
आणि इतर सेवा 
(००)(०३) 
(STARS) 
(राज्य हिस्सा 
४०%) 
(कार्यक्रम) 
(२२०२ जे ०१८) 
३१-सहायक 
अनुदाने 
(वेतनेतर) 


७८,००,००,००० 


१०७, ४८,५१,००० 


१६५,४८,५१,००० 


७८,००,००,००० 


२५,०१,०२,००० 


'एकूण (केंद्र व 
राज्यहिस्सा) 


१४५,००,००,००० 


२६८,७१, २७,००० 


४१३,७१, २७,००० 


१४५,००,००,०००«० 


८७,५२,५५,००० 


पृष्ठ६पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र.५१/एसडी-६ 


३. उपरोक्त स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेला निधी खालील प्रमाणे घटकनिहाय ब बाबनिहाय वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


(रक्‍कम रुपये) 
अ.क्र लेखाशीषे खर्चाचीबाबा | घटक | 
पवेसाधारण (GEN) 
g केंद्रहिस्सा (६०%) | आवती |. २४,११,७८,००० 
२२०२ जे ०२७ | अनावती |. २८,३९,७५,००० 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) एकूण ८५२,५१,५३,००० 
२ राज्यहिस्सा (४०%) | Aa | १६,०७,८५,२३२ 
२२०२ जे ०१८ | अनावती | १८,९३,१६,६६७ 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) एकूण ३५,०१,०२,००० 
एकूण 
(केंद्र--राज्यहिस्सा) ८७,५२,५५,००० 


४. वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.१२.०४.२०२३, दि.०८.१२.२०२३ व दि.०५.०२.२०२४ मधील 
नमूद केलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. सदर अनुदान सशर्त अनुदान असून अटी व शर्ती सदर शासन 
निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आहेत. यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर 


करण्यात आले आहे. 


५. वरील तक्त्यात दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे ज्या घटकांसाठी व ज्या बाबींसाठी निधी वितरीत करण्यात 


आला आहे, त्याच मर्यादेत त्या घटकांसाठी व बाबींसाठी निधी खर्च होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. 


६. राज्यातील शिक्षण पध्दतीतील अध्यापन, अध्ययन वब परिणाम यांचे बळकटीकरण प्रकल्पांतर्गत 


सर्वसाधारण घटकावरील Ga(GEN) हा Single Nodal Account (SNA) खात्यामधून करण्यात यावा. 


७. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी सदर तरतुद खर्च करताना 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३, दि.०८.१२.२०२३ TA दि.०५.०२.२०२४ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


८. सदर योजनेसाठी सह सचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग यांना “नियंत्रण अधिकारी” 
म्हणून ब अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय यांना “आहरण 


व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. 


पृष्ठपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र.५१/एसडी-६ 
९. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.७१/१४७१, दि.०९.०२.२०२४ व वित्त 
विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४५/व्यय-५, दि.१६.०२.२०२४ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेच्या 


अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७७१.॥११॥१॥५॥॥१.४०५.॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०३१११७१९३३४२२१ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने, 


Digitally signed by TUSHAR VASANT MAHAJAN 
VERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 


EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=19c6c23f510a80926e9b7ee5db235979452f3f9e891 
8118634069a6cc7a22b9f, postalCode=400032, 
st=Maharasht 


MAHAJAN याया याई 
( तुषार महाजन ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) , महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) , महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. अध्यक्ष, विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 
. मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 
. मा.सभापती, विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 
. मा. उपसभापती,विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई 

मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१०. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
११. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१४.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद(सर्व) 
१५.महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 
१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 
१७.राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
१८. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 
१९. शिक्षण संचालक(माध्य. व उच्च माध्य.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२०. शिक्षण संचालक(प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


A) WwW 


PA ठ MM 5 K w 


पृष्ठपैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र.५१/एसडी-६ 


२१. शिक्षण संचालक(योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२२.शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक ब उच्च माध्यमिक) (सर्व) 

२३. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)(सर्व) 

२४.प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सर्व) 

२५.संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२६.अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

२७.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२८.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२९.सर्व सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रौडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३०.अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, रोख शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३१.अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
आवश्यक त्या HATTA विनंतीसह. 

३२.निवड नस्ती (एसडी-६) 


पृष्ठपैकी६ 


